वाचा :- 


माहे मार्च, Ves, मे, 2029 या कालावधीत गारपीट 
व अवेळी पाऊसमुळे शोतीपिकाचे झालेल्या 
नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.१३१/म-३ 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक:- ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.१३१/म-३, 


दि.०६.१०.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि.०६.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातीळ 


अनुक्रमांक क्र.४ मधील औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद जिल्हयाकरिता व अनुक्रमांक ६ मधील 


नागपूर विभागातील गोंदिया जिल्हयाकरिता खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आल्याचे नमूद 


करण्यात आले आहे. 
अ.क्र. नियंत्रक अधिकारी जिल्हा वितरीत निधी (रूपये लाखात) 
४ औरंगाबाद औरंगाबाद २५९.६९ 
६ । नागपूर गोंदिया रह.टटट 
ऐवजी 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी जिल्हा वितरीत निधी (रूपये लाखात) 
४ औरंगाबाद औरंगाबाद ३५९.६९ 
६ | नागपूर गोंदिया २९.८८८ 
असे वाचावे. 


दै; 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११००८१४४७५७५७१९ आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Audumbar 
Dharurkar 
Date: 2021.10.11 14:19:41 +05'30' 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 


(संजय धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.१३१/म-३ 


१०, 


११, 
१२. 
षड 
१४. 


मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

अपर मुख्य सचिव ( वित्त),मंत्रालय,मुंबई, 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगळी, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, 
धुळे,जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातुर, 
उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर, गडचिरोली. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

संचालक, SA व कोषागारे ,मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, 
नाशिक, धुळे,जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातुर, 
उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर, गडचिरोली. 

वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


